सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय अनुदान, मागणी 
क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे - मोटार वाहन/कार खरेदी 
अग्निमे.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. मोसाअ १३२३/(१) /प्र.क्र.१४/का-पाच, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च २०२३ 


संदर्भ- १) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१३/प्र. क्र. १०/२०१३, विनियम, 
दि. २० ऑगस्ट २०१४ 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाशीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील 
उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (9६१० ०४८१) यासाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील 
नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ ४ येथील नमूद 
नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु. 
५,६०,०००/- (रु. पाच लाख साठ हजार फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती :- 


१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम 
१३६,१३७ व १३९ च्या अधिन राहून तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम- 
२०१३/प्र.क्र. १०/२०१३/विनियम, दि. २०.०८.२०१४ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या 
अधीन राहून तसेच सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून वितरित 
करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपळेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (805) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात 
यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२३/(१ /प्र.क्र.१४/का-पाच 


3) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अगम्निमापेक्षा कमी 
असल्यास शिल्लक रक्‍कम तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


४ अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्निम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या 
अर्जदाराव्यतिरिक्‍त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्निम देय होणार नाही. 


५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदळून 
दुसरीकडे गेले असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, 
त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणाळीवर प्राधिकृत 
करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार 
करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


६ मोटार वाहन अग्रिम अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या सेवा काळावधीत एकदाच देय 
राहील. 


७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित काळावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली 
रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर 
करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल तर तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित 
झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित 
मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महाळेखापाल 
यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत  जुळण्यासाठी 
htto://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन 
करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hits 
Revd प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन 4/28 कडे परस्पर 
पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार सायकल अग्रिम वसूली ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह, स्कूटर 
अग्निम वसूली ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्निम वसूली ३० समान 
हप्त्यांमध्ये व्याजासह वसूल करण्यात यावी. तसेच नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर 
करण्यात येणा-या अग्निमाची वसूली करताना प्रथमत: मुद्दलाची १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली 
करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली ६० हप्त्यात करावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार उपरोक्‍त मासिक हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे १६०/६०/४८/३० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२३/(१ /प्र.क्र.१४/का-पाच 


सेवानिवृत्त होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, 
अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


qo) मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व कार या वाहनांचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११ अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती 
संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि yaa कमीत कमी 
पाच वर्षाची सलग सेवा झाली असावी. 


१२) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्रिम त्याच कारणासाठी 
वापरल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि 
गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका- 
यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या 
वेळी याबाबत आवश्‍यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा सदर प्रकरणी शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक अग्रीम-१०९५/प्र.क्र.9०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


१३) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१४) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यळलेखाज्ीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील 
उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) मोटार वाहने खरेदी BMF (संकेतांक ७६१० ०४८१) यासाठी सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१५) मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे इ., २०२- 
मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व 
त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा ८०० इतर जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार 
वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 


१६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिळा, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये 
प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ 
विधि सल्लागार विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने तसेच विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२३/(१) /प्र.क्र.१४/का-पाच 


अनुदा-१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ एप्रिल २०२२, दिनांक २६ एप्रिल २०२२,व दिनांक ०६ 
जून २०२२, मधील तरतूदी नुसार प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२११७२२२१०७१२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SHANTARAM PUJARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
M A H E N D RA JUDICIARY DEPARTMENT, 
254 


1d 1d85632a421d5a5fd23bfSeSbb624d27f2c8cf59 
fb1 =400032, st=Maharashtra, 


SHANTARAM PUJARI és: 


9: 
PUJARI 
Date: 202: 


(म.शां.पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१७८, postal i J 
14891 F6EB1 B1 FEEADDOE630B486F 2FF22C7073C 
EAEFA447C09, cn=MAHENDRA SHANTARAM 


सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


१ प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२ महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
३ महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई 
४ सह सचिव (प्रशा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वर्धा/यवतमाळ/नागपूर/नांदेड 
१० मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लनेड, मुंबई 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/यवतमाळ/नागपूर/नांदेड/मुंबई 
१२. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन- २अ, कार्यासन -२३ व कार्यासन २४, विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती /का.५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र “अ” 


झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र.मोसाअ १३२३/प्र.क्र.१४/का०५, दि. २१ मार्च २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र (आकडे रूपयात) 
अ.क्र. | DDO/CoCode | मंजूरी अधिकारी es 2 मंजूर करावयाचे 
ee  “ यवि यही. 
०००११ प्रमुख जिल्हा व सत्र नवीन मोटार । रू.१,२०,०००/- 
न्यायाधिशा,यवतमाळ 


२ ०००४१ मुख्य महानगर दंडाधिकारी नवीन रू ६०,०००/- 
खव | 
०००३३ प्रमुख जिल्हा व सत्र नवीन मोटार | रू.१,९०,०००/- 
||. ee 
००००२ महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, | नवीन मोटार | रू. ६०,०००/- 
(वित्त व अंदाज), अपिल 
शाखा, मुंबई 
०००३२ प्रमुख, जिल्हा व सत्र नवीन मोटार । रू.६०,०००/- 
सटर 
०००१६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश नवीन मोटार । रू. ७०,०००/- 
| ee की... 


(रू. पाच लाख साठ हजार फक्त) | 4,G0,000/- 


MAHENDRA उष cae 
DN: CN = MAHENDRA SHANTARAM 
PUJARI, C = IN, S = Mah tra, O = 
SHANTARAM GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
२ U J A R | Date: 2023.03.21 17:29:55 +05'30' 
(म.शां.पुजारी) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
area निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र.मोसाअ १३२३/प्र.क्र.१४/का०५, दि. २१ मार्च २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(आकडे रूपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी hei य मंजूर 
करावयाचे 

अग्रीम 

(रूपये) 


चि वडी Rs Le aes 
श्रीमती रूपाली दादाराव कनिष्ठ प्रमुख जिल्हा व सत्र | नवीन मोटार | ६०,००० । नियमानुसार 
कुंभेकर लिपीक न्यायाधिठा,यवतमाळ । स्कुटर 
२ श्री. आर.एच. लोखंडे लघुलेखक | प्रमुख जिल्हा वसत्र | नवीन म ६०,००० । नियमानुसार 
श्रेणी-३ न्यायाधिश,यवतमाळ । स्कुटर 
३ श्री.सुनिल येगप्पा डोणे मुख्य मुख्य महानगर नवीन मोटार, | ६०,००० । नियमानुसार 
रोखपाल । दंडाधिकारी, एस्प्लनेड, | स्कुटर 
मुंबई 


श्री. नदीम आवेस हि. खान | बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र | नवीन म ६०,००० =| नियमानुसार 
सता. जानार [ge 

4 श्री. विनोद पुंजाराम बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र । नवीन म ६०,००० । नियमानुसार 

६ श्री.रॉबिन चंन्द्रकांत बांबल ee लिप प्रमुख जिल्हा व सत्र | नवीन मोटार | ७०,००० । नियमानुसार 
श्री.आर.बी.सार्व कनिष्ठ विक न्यायालय, | नवीन मोटार | ६०,००० । नियमानुसार 

८ सौ. मंगला किशोरराव कनिष्ठ |. प्रमुख, जिल्हा व सत्र | नवीन मोटार | ६०,००० | नियमानुसार 


९ श्री. सुरेश लाभोजी आडणे | वरिष्ठ प्रमुख जिल्हा नवीन म ७०,००० | नियमानुसार 
लिपीक न्यायाधिश, नांदेड | सायकल 


(क.पाच लाख साठ हजार फकत sc 


MAHENDRA जा sgied by MAHENDRA SHANTARAM 
DN: CN = 
SHANTARAM PUJARI ९५ 0 GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2023.03.21 17:30:16 +05'30' 


(म.शां.पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


